वाचा :- 


विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालयाकरीता 
मंजूर अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


ग्राम विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : अराप-२०२०/प्र.क्र.२७०/आस्था-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ जून, २०२१ 


आस्था-९, दि.२२ सप्टेंबर जुळे,२००३ 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक अराप- २००२/प्र.क्र.७४/आस्था-९, 
दि.१४ जुले,२००३ 
शासन शुध्दीपत्रक ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक अराप- २००२/प्र.क्र.9४/ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१. 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.२ जुन, २०१५ 
शासन निर्णय,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक अराप- २०२०/प्र.क्र.२७०/आस्था-७, 
दि.२६ एप्रिल, २०२१ 


विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांच्या कार्यालयातील मंजूर असलेल्या अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्र.५ 
येथील शासन निर्णयानुसार दि. ०१.०३.२०२१ ते दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ दिली 
होती. तथापि संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ येथील शुध्दीपत्रकान्वये विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांच्या 


कार्यालयाकरीता सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ५ 
मधील विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्या कार्यालयाकरीता दर्शविलेली पदे रद्द करुन त्याऐवजी खालील 
विवरणपत्रात दर्शविलेल्या पदांना दि. ०१.०३.२०२१ ते दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | विभागीय | सहाय्य | अव्वल | संशोधन | प्रमुख उप लघुलेखक | वरिष्ठ | कनिष्ठ | लिपिक 
आयुक्त | संचालक | कारकून | सहाय्यक | लेखापाल | लेखापाल | (उच्चश्रेणी) | सहाय्यक | सहाय्यक | टंकलेखक 
लेखा 
/विकास 
अधिकारी 
a 2 3 4 ६ ७ ८ ९ शिळ [oe J १ 
१ | कोकण १ १ १ १ शि io q 2 शिक 
। विभागीय | वाहन ल्घु लघुलेखक कक्ष कनिष्ठ | शिपाई | लघुलेखक | एकूण 
आयुक्त | चालक | टंकलेखकन | निम्नश्रेणी | अधिकारी | प्रशासन 
अधिकारी 
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 
कोकण me q q q q q q १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अराप-२०२०/प्र.क्र.२७०/आस्था-७ 

2, aie विवरणपत्रात नमुद केलेल्या अस्थाई पदांचा खर्च १) ळेखाशीर्ष- मागणी क्रमांक २ प्रधान 
SARS -२०५३- जिल्हा प्रशासन -१०१ (आयुक्‍त) (०१) (०१)पंचायत राज संस्थासाठी निरिक्षण पथके 
(सामुहिक विकास कार्यासाठी मंजुर केलेल्या कर्जावरील खर्चाचा मेळ घालविण्यासंबंधीच्या कामासाठी 
कर्मचारी वर्ग ) (२०५३ ०५९२ ) (दत्तमत्त) (योजनेत्तर) मागणी क्रमांक एल-२ २) लेखाशीर्ष- मुख्य Suit 
२०५३- जिल्हा प्रशासन-१०१ आयुक्‍त (०२) (०१) जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या प्रशासन (२०५३०६०९) 
(दत्तमत्त) (योजनेतर) मागणी क्रमांक एल-२ या विहित लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/ आ.पु.क., 
दि. १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


षु. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8/959॥॥9.9०५७.॥॥ या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०६२९१७१९४४०२२० असा आहे. सदचा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vijay Govindrao 01510९0 


Vijay GOVINArAaO werent 
Chandekar ee 
(वि. गो. चांदेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 

१.विभागीय आयुक्‍त, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

२.महालेखाकार, महाराष्ट्र राज्य (१), मुंबई. 

३.महालेखाकार, महाराष्ट्र राज्य (२), नागपूर. 

४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

५.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६.संचाळक, लेखा व कोषागारे महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७.वित्त विभाग, कार्यासन क्रमांक व्यय-१५ व अर्थसंकल्प १९, अर्थ-३, अर्थ-१६ 

८.अवर सचिव / कक्ष अधिकारी,कार्यासन क्रमांक- पंचायतराज-१/आस्था-३/आस्था-८/आस्था-१२/ आस्था-१(५प्रती )/ 
वित्त ७/ वित्त-८ व वित्त-९ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९.निवड नस्ती आस्था-७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


